अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व 
त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय 
कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७.०९.२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२१/प्र.क्र.२८/जवि, दि.३०.०३.२०२१ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि) / 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/१९०९, दि.२४.०८.२०२१. 

शासन निर्णय: 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या 
प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांच्या आस्थानेवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका 
(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(वेतन), (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १९८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९०७१५३६२२३२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


Am ruta Aj it DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


| d Department 
n a m ar Date: 2021.09.07 15:36:38 +05'30" 


(अ. अ. इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. अवर सचिव (जवि) 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई /नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 


३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

५) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 
६) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७ कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, जळगांव 

८) कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 

९) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय : सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवबि, दि. 019,08, 22 
(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२) 


विवरणपत्र-९ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र. | पदनाम अधीक्षक अभियंता, | कार्यकारी उप अभियंता, | उप अभियंता, तापी | उप अभियंता, | कार्यकारी उप अभियंता, । उप अभियंता, | उप एकूण 
तापी गोदावरी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा | तापी जलविद्युत । अभियंता, तापी । तापी तापी जलविद्युत । अभियंता, 
जलविद्युत व उपसा | तापी जलविद्युत ब॒ | सिंचन उपविभाग |व उपसा सिंचन ।जलविद्युव  ।जलविद्युतुव ।वब उपसा सिंचन । तापी 
सिंचन मंडळ, जलविद्युत ब॒ | उपसा सिंचन क्र.२, जळगांब | उपविभाग, उपसा सिंचन  । उपसा सिंचन ।विभागक्र.२, ।जलविद्युतव 
जळगाव उपसा सिंचन | उपविभाग मुक्‍ताईनगर विभाग, धुळे  । विभाग क्र.१, । नंदुरबार उपसा सिंचन 
विभाग, क्र.१, जळगांव धुळे विभाग क्र.३, 
जळगांव शहादा 
| 8 3 v ष्‌ द्‌ | ७ | ८ ९ | go | | ee | १२ 
g कार्यकारी अभियंता PF - |] [_--|_--__|_-- ee PF - | - [| = [2 
उपअभियंता PF - |] ०१ ०१ ०१ ०१ | - || ०१ ०७ 
3 कनिष्ठ अभियंता/शा. | १ Ls oy ०१ ox ०३ aa ox ow २१ 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
डु विभागीय लेखापाल | - || ee ee ee PF - | - [| = [2% 
ष्‌ प्रथम लिपिक ae ee ee | --____|__0९ Po Uf eR 
द वरिष्ठ लिपिक PF - |] ०१ ०१९ ०१९ ०५ ०१ ०१ ०१ १२ 
७ कनिष्ठ लिपिक डु ०३ ०२ ०१ ०२ ०९ ०१ OR ०२ २६ 
/लिपिक टंकलेखक 
८ भांडारपाल [1 -____| Fo | Fo - | Po Fo ०१९ Fo | Po po ०१ 
९ मुख्य आरेखक १ ee ee ee es ee es 0९ 
१० आरेखक ee ee ed ee ee PF =~ f|- [| = [2 
११ अनुरेखक्र PF - | - | 0९ Fo --__|__0९ ०१ Fo -- f= | 0९ ox 
१२ | वाहनचालक g LS ate ee ०१ ०१ Fo = || ०१ ०६ 
१३  । शिपाई PF - ss || ०२ og ०२ ou ०२ ०२ ०२ १७ 
ew |चोकोदारऑरा 71 - || -- | 0१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०७ 
१५ । तारतंत्री fF - |= | 0९ ०१ ०१ ०१ | - | ०१ ०६ 
१६ | बोजतंत्री ee ee ee ०१ Fo - [| - |= |] @ ०३ 
एकूण | ७ | ०८ १३ ०९ kan ३२ o& १३ gu ११७ 


Amruta Ajit Inamdar 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 


Water Resources Department 


Date: 2021.09.07 15:36:53 +05'30' 


( अ. अ. इनामदार ) 
अवर सचिव, (जवि) 


